अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१८-२०१९ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” 

मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख : २९ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 


. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल,२०१८ 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३, दि. २० एप्रिल, २०१८ 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३, दि. ३० जून, २०१८ 

. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३, दि.२३ ऑक्टोबर, २०१८ 


७८ Av AD -5 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय 
वर्ष सन २०१८-२०१९ करिता ०१, वेतन साठी रुपये ३३,४६,७६,०००/-(अक्षरी रुपये तेहत्तीस कोटी 
सेहेचाळीस लाख Wed हजार फक्त) व ११, Sala प्रवास खर्चासाठी रुपये १,१२,१७,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी बारा लाख सतरा हजार GET ) अशी एकूण रुपये ३४,५८,९३,०००/- (अक्षरी 
रुपये चौतीस कोटी ALIA लाख त्र्याण्णव हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२२३ 


2. वित्त विभागाने सन २०१८-१९ करीता सदर तरतूदीपैकी ७० % निधी अर्थसंकल्पीय 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर तरतुदीपैकी जिल्हा परिषदांना माहे एप्रिल, २०१८ ते 
डिसेंबर, २०१८ या नऊ महिन्यांकरीता ०१, वेतन खर्चासाठी एकूण रुपये १९,७८,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये एकोणीस कोटी अठ्ठयाहत्तर लाख फक्त) इतके अनुदान व ११, देशांतर्गत प्रवास खर्चासाठी एकूण 
रुपये २४,६०,०००/- (अक्षरी रुपये चोवीस लाख साठ हजार Had) इतके अनुदान वाचा मधील 
अनुक्रमांक २, ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळे आहेत. आता जिल्हा परिषदांचा 
दिनांक २३.१.२०१९ पर्यन्तचा खर्च विचारात घेता ज्या जिल्हा परिषदांकडील शिल्लक अनुदान पुढील 
महिन्यांच्या खर्चासाठी लागणा-या अपेक्षित रक्कमेपेक्षा कमी आहे, अशा जिल्हा परिषदांना उपरोक्‍त 
लेखाशिर्षांतर्गत अतिरिक्‍त अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ ववर्ग २ च्या 
अधिका-यांचे वेतन व प्रवासखर्च भागविण्यासाठी सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या 
लेखाशिर्षाखाली ०१, वेतन या उद्दीष्टाखाली रुपये ३,६४,७०,०००/- तसेच ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च 
या उद्दीष्टाखाली रुपये ४,७०,०००/- याप्रमाणे एकूण रुपये ३,६९,४०,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी 
एकोणसत्तर लाख चाळीस हजार फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ* मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


2. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता 
घेण्यात यावी. 


3. सदर TRA निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२२३ 


यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४२३)” 
०१, वेतन व ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-१९ 
या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्‌. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२९१५३५३९०७२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb 


Chetan 2 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


B a | a S a h e b 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da 
34d0a26661f5eefb602c359549d8ed4511e, 
serialNumber=7268de4066097 1f80951c66 
d0e657e903b378196f5 1a978d2a366cfS5eb 


e 
N | ka aa] 56420८, cn=Chetan Balasaheb Nikam 


चेतन निकम 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२२३ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 

४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

५. संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे 

६. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

७. प्रादेशिक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (स्वी 

८. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व 
९. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

१५.वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१६.कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१७.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१८.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४१८/प्र.क्र.११५/पापु-२३, दिनांक २९ जानेवारी, २०१९ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)" 


शीता या झासन निर्णयान्वये 
करण्यात येत असलेले अनुदान 
वितरीत करण्यात येत 


सन २०१८-२०१९ निर्णयान्वये वितरी 


अ. | जिल्ह्याचे नांव 


असलेली एकूण रक्‍कम 


व 


३०००० 


२  ।पालघर ५००००० 
३ ।रायगड ११६०००० 
ls | रत्नागिरी १४३०००० 
५__ सिंधुदुर्ग ‘ 


नाशीक 
धुळे 
नंदुरबार 
जळगांव 


१०८०००० 


| 
ण्या 
या 


१०८०००० 


8h 


i 


६४०००० 


(९ 


३३०००० 


११६०००० 


vo 


|११_ | पुणे २०४०००० 
१२ सातारा २१००००० 
१३ सांगली १७००००० 


सोलापूर २२५०००० २२५०००० 


सी 
oC 


= ale ayo 
१६ |औरंगाबाद १४६०००० 
so १२० 


परभणी 


is 


i 


A 


i 


उस्मानाबाद 


९ |हिंगोली ११४०००० ११४०००० 
a [० 

२१ ।नांदेड ३००००० 
३ लातूर १९००००० २१००००० 
२४ बुलढाणा [11 ९६०००० 
5 
२८ यवतमाळ १९८०००० 


11110२३८०७ 
a fia a 
Ea es 
३४ गिडचिरोळा र 


-0 
«“०0 
०८ 
0 
0 
0 
° 
०८ 
0 
0 
0 
0 


३६९४०००० 


एकूण 


६४७००० 


Chetan Balasaheb Nikam 


या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८४३ खाली वितरीत 
करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम (अक्षरी रुपये) 


पये तीस हजार फक्त 
पये पाच लाख फक्त 
पये अकरा लाख साठ हजार फक्त 
लाख तीस हजार फक्त 
पये चार लाख फक्त 
पये दहा लाख ऐंशी हजार फक्त 
पये सहा लाख चाळीस हजार फक्त 
हीन लाख तीस हजार फक्त 
पये अकरा लाख साठ हजार फक्त 
पये एक लाख दहा हजार फक्त 
हीस लाख चाळीस हजार फक्त 
हीस लाख फक्त 
सतरा लाख फक्त 
बावीस लाख पन्नास हजार फक्त 
हीस लाख पन्नास हजार फक्त 
लाख साठ हजार फक्त 
सोळा लाख वीस हजार फक्‍त 
पये शुन्य फक्त 
पये अकरा लाख 
पये शुन्य फक्त 
लाख फक्त 
पये शुन्य फक्त 
पीस लाख फक्त 
पये नऊ GE साठ हजार फक्त 
पये दहा लाख साठ हजार फक्त 
पये सात लाख ऐंशी हजार फक्त 
पये अकरा लाख पन्नास हजार फक्त 
णीस लाख Valt हजार फक्त 
पये दहा लाख फक्त 
नैवीस लाख ऐंशी हजार फक्त 
पये सात लाख फक्त 
पये सहा लाख फक्त 
पये बारा लाख पन्नास हजार फक्त 
पये नऊ लाख Vall हजार फक्त 
गीन कोटी लाख 


Ug 


UY 


U2) T 


ळीस हजार Hat 
Ug 


UY 


UY 


UY 


(र) UTA 


ळीस हजार फक्त 


by Chetan Balasaheb Nikam 


fern 1, OU=WSSD, = जन्‌ hr 
(01 148466e26f8d80863da34d022666  fSeefb602c359549dBed451 le, 

7268de4066097 {8095 1c66d0e6572903b378 19615 12978d2a366cfSeb564c0c, cn=Chetan Balasaheb Nikam 
Date: 2019.01.29 17:03:24 +05'30! 


चेतन निकम 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


